मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या महासभेने 
दि.१३ जुलै, २०१५ रोजी पारीत केलेला 
ठराव क्र.३२, महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम-४५१ (३) अन्वये 
अंतिमत: विखंडीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- मिभाम-१११५/२०४१/प्र.क्र.६९/१५/नवि-२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:- २४ जुले, २०१८ 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय समक्रमांक दि.२०.०१.२०१६. 
२. शासन अ.शा.पत्र समक्रमांक दि.२०.०१.२०१६. 
३. आयुक्त, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मिभा/मनपा/नर/५२०१/२०१५-१६, 
दि.०५.०३.२०१६. 
४. आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मिभा/मनपा/नर/५२१५/२०१५-१६, 
दि.०८.०३.२०१६. 


प्रस्तावना:- 


मिरा-भाईदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मौजे महाजनवाडी सर्व्हे क्र.१०७/१पै, १०८/१, २,३/१०९/ 
२३, २४, २७, २८, ११०/५पै या जागेमधील नागरी सुविधा क्षेत्राच्या एकूण ७७८९.०२ चौ.मी. क्षेत्रापैकी 
२८९०.५१ चौ.मी. क्षेत्रामध्ये शाळेचे बांधकाम करण्यास मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेने मे.काऊनटाऊन लॅन्ड 
डेव्हलपर्स प्रा.लि. या विकासकास दिलेली बांधकाम परवानगी व विकासकास Vat At ३० वर्षे भाडेपट्ट्यावर 
देण्याबाबत महानगरपालिकेने केलेला करारनामा रद्द करण्याबाबत व झाळेची जागा महानगरपालिकेने 
ताब्यात घेऊन विकसित करण्याबाबत मिरा-भाईदर महानगरपालिकेच्या महासभेने पारीत केलेला 
दि.१३.०७.२०१५ रोजीचा ठराव क्र.३२, संदर्भीय दि.२०.०१.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये निलंबित करण्यात 
आला आहे. 


२. तसेच यासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र.४४४८/२०१३ मध्ये दि.२६.०७.२०१७ 
रोजी मा.उच्च न्यायालयाने उक्त ठराव H.32 विखंडीत करावा अथवा नाही, याबाबत ३ आठवड्यात निर्णय 
घेण्याचे तसेच घेतलेल्या निर्णयाची माहिती पुढील सुनावणीच्या वेळी मा.न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशा 
दिलेले आहेत. मा.उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी दि.२०.०६.२०१८ रोजी ठेवली होती. 
सद्य:स्थितीत सदर प्रकरणाची सुनावणी दि.१०.१२.२०१८ रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने सदर 
ठराव विखंडीत करण्याबाबत विहित मुदतीत निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. आयुक्‍त, मिरा-भाईंदर 
महानगरपालिका यांनी संदर्भीय दि.०८०३.२०१६ च्या पत्रान्वये उक्त महासभेचा दि.१३.०७.२०१५ रोजीचा 
ठराव क्र.३२ विखंडीत करण्याबाबत स्पष्ट अभिप्राय सादर केळे आहेत. या प्रकरणी आयुक्‍त, मिरा-भाईदर 
महानगरपालिका यांनी प्रस्तुत ठराव विखंडनाच्या अनुषंगाने नमूद Host कारणमिमांसा विचारात घेता, 
सदर ठराव विखंडीत करण्याची बाब शासनाच्या विराधीन होती. त्याअनुषंगाने शासनाने पुढील निर्णय घेतला 
आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः मिभाम-१११५/२०४१/प्र.क्र.६९/१५/नवि-२८ 


शासन नणय निर्णय:- 


मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या महासभेने दि.१३.०७.२०१५ रोजी अन्वये पारीत केलेला ठराव 
क्र.३२, हा महानगरपालिकेचे आर्थिक हिताच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट होत असल्याने, आयुक्त, मिरा- 
भाईदर महानगरपालिका यांनी त्यांच्या संदर्भीय पत्रांद्वारे प्रस्तावित केल्यानुसार सदर ठरावाच्या 
विखंडनासाठी दिलेली सहमती विचारात घेता, मिरा-भाईदर महानगरपालिका महासभा ठराव H.32, 
दि.१३.०७.२०१५ हा, शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम-४५१ (३) अन्वये अंतिमत: विखंडीत करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०७२४१५२६१८२२२५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


ishtra, 
2.5.4.20=885bfbac1 d8ef74e3ffe622f226b31d7 


ae 5c2a13f319632f0da72fd54e57acOOff, 
serialNumber=30e0Sbf6f1ed1 1d82b5689c9fc6 
Ravaj | Wat h b47a271a6b22790a9388dba7f3db15e247ff5, 
cn=Navnath Ravaji Wath 


vn ii 
Date: 2018.07.24 15:26:58 +05'30' 


(नवनाथ रा. वाठ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

महापौर, मिरा-भाईंदर महानगरपालिका, जिल्हा-ठाणे. 

आयुक्त, मिरा-भाईदर महानगरपालिका, जिल्हा-ठाणे. 

प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (नवि-२८). 


Ee) 


AD 


AN 


७ :>€ 
aS SS > बट 


£33) 


पृष्ठ २ पैकी 2 


